महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमी, मुंबई या कार्यालयास 
सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षासाठी अनिवार्य खर्चासाठी 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२४/प्र.क्र.१०/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- १०/०७/२०२४ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१.४.२०२४ 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक:उसाअ-२०२४/प्र.क्र.१०/उसाअ/का-४ 
दि. ०९/०७/२४ 
प्रस्तावना :- 
राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच Sq व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये 
वैचारिक आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना ES व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू 
साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या 
आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या बाबींकरिता वरील संदर्भ क्र.२येथील शासन निर्णयान्वये सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून रु. ३,१२,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लाख बारा हजार 
फक्त) खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल,२०२३ ते 
जुले,२०२४ या ४ महिन्याकरिता आवश्‍यक असणारे अनुदान वितरीत करण्यास वरील संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार एप्रिल,२०२४ 
ते जुले,२०२४ या मर्यादित कालावधीतील खर्चासाठी रु. ३,१२,०००/-इतका निधी महाराष्ट्र राज्य उर्दू 
साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास पुढील प्रमाणे खर्च करण्यासाठी वितरित करण्यात येत आहे. 


अ. | उद्दीष्टये सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता एप्रिल,२०२४ ते जुले, 
क्र. २०२४ या ४ महिन्यांकरिता प्रस्तावित रक्‍कम रुपये 
ee = | कार्यालयीन खर्च रु. ८०,०००/- 
2 । शोध व निवड समिती सदस्यांना | रु. ४२,०००/- 

प्रवास व दैनिक भत्ते खर्च 
३ | उदू वर्तमानपत्रात जाहिरात रु. १,९०,०००/- 
(अक्षरी रूपये तीन लाख बारा हजार फक्त) । रु. ३,१२,०००/- 


२. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी मंजूर 
खर्च विहित मर्यादेत राहिल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२४/प्र.क्र.१०/उसाअ/का-४ 


३. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 


४. उपरोक्तखर्च “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन 
(००) (०१) उर्दू अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२०५ ३०२७)” या 
लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावाव सन २०२४-२५ करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यास यावा. 


ष्‌. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य Sq साहित्य अकादमी, मुंबई यांनी सदर 
खर्चाचे तपशील व निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करणे 
अनिवार्य राहिल. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांक: अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ 
दि.१.४.२०२४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन परिपत्रकात नमूद 
करण्यात आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच सदर शासन परिपत्रकांसोबतच्या परिशिष्टातील अटी व 
शर्तीची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक असा आहे. २०२४०७१०१३४०१५५२१४ हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VISHAKHA SACHIN ADHAV 

V | S H A K H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b2ad90146c0c24582e5f6937 3fdb00dd8bff89e962d3fS5d3bb 
153e589b39cc43, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SACHIN ADHAV य 
(विशाखा आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

१. महालेखापाल १/२ (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (का-७)अल्पसंचख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दूसाहित्य अकादमी, मुंबई. 
निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


eon GS © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


